सन 2023-28 मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि 
सिंचन योजने अंतर्गत व रू.५०.०० कोटी निधी 
वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०४२३/प्र.क्र. ७७/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, 2023 


१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. कोशाशोे-४२१८/प्र.क्र.८६/८ओ दि. १९ ऑगस्ट,२०१९. 

२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. प्रकृसि-०६१९/प्र.क्र.१६४/१४-अ दि. १८ नोव्हेंबर,२०२१. 
३. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. शाशहोअ-२०२२/प्र.क्र.७५/१४-अ दि. २९ जून,२०२२. 

४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३. 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.सुसियो-०४२३/प्र.क्र.७७/१४-अ, दि. २६ एप्रिल,२०२३. 


प्रस्तावना : 

राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण 
क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबविण्यास 
दि.१९ ऑगस्ट,२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली असून सदर योजना 
राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये देखील राबविण्याचा निर्णय शासनाने दि. १८ नोव्हेंबर,२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनास 
पूरक अनुदानाबरोबरच, वैयक्तिक शेततळे, होततळयाचे अस्तरीकरण, हरित गृह उभारणे व शेडनेट 
हाऊस उभारणे या घटकांकरिता अनुदान वितरीत करण्यात येते. 

वित्त विभागाच्या दि. १२ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन 
योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७०% निधीच्या मर्यादेत रू. ३५० कोटी निधीची प्रशासकीय 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता सन २०२३-२४ मध्ये 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) प्रणाळीवर दि. २६ एप्रिल, 2023 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. ५० कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
उर्वरित रु. ५० कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०४२३/प्र.क्र. ७७/१४-ओ, दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०२३ 


शासन निर्णय : 

१. सन २०२३-२४ या वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता रु. ५०.०० कोटी (रुपये 
पन्नास कोटी फक्त) निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
येत असून सदर निधीचे योजनेंतर्गत घटकनिहाय वितरण पुढीलप्रमाणे: 

(रुपये कोटीत) 
अ.क्र योजनेंतर्गत मंजूर घटक वितरीत निधी 
१ सुक्ष्म सिचन ५०.०० 
[केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत -प्रति थेंब अधिक 
पीक (सुक्ष्म सिंचन) घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक 
अनुदान] 
अ. ठिबक सिंचन 
आ. तुषार सिंचन 
एकूण ५०.०० 


२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ च्या मंजूर 
तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
मागणी क्र. डी-३, 
२४०१, पिक संवर्धन, 
(00)(22) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना, 
(सर्वसाधारण)(कार्यक्रम), 
३३, अर्थसहाय्य, 
(२४०१ बी०७२) 


३. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत बाबनिहाय वितरीत केलेल्या निधीत बदल करण्याचे 
अधिकार आयुक्त (कृषि) यांना देण्यात येत आहेत. 


४. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड व अनुदान मंजुरीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करावी 
आणि लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्‍कम सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करावी. 


५. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना 
नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०४२३/प्र.क्र. ७७/१४-ओ, दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०२३ 


६. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे व संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ 
एप्रिल, २०२३ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२५१७३५१३६६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANTOSH Sey sre St ma a 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f981d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd 


B A N S | R AO 5420df7cbaa28990d692e36, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD4 


A 2747F1995A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH 
K RA D BANSIRAO KARAD 


Date: 2023.10.25 17:58:06 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 

८. संचालक (सर्वी, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

९. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी, 

१०.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मुंबई, 
११.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 
१२.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर, 

१३.वित्त विभाग (व्यय १/अर्थसंकल्प १३), मंत्रालय, मुंबई, 

१९.नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई, 

२०.निवडनस्ती (कार्यासन १४-ओ). 


co Av A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


